RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


JHAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक १०७ ]] 


मंगळवार , सप्टेंबर १७, २०१ ९ / भाद्र २६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २४ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ 


अधिसूचना 


सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम , २००६ . 

क्रमांक एसएसआय-२०१९ / प्र.क्र . ९ ५ /उद्योग- ७.- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग अधिसूचना क्रमांक एसएसआय-२०१६ /प्र.क्र . ५३/ उ-७ , 
दिनांक १२ मे २०१६ द्वारे ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” नमूद करण्यात येईल .) महाराष्ट्र शासनाने अमरावती विभागासाठी सदस्य असलेली सूक्ष्म व 
लघु उपक्रम सुकरता परिषद अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे स्थापन केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सध्याच्या सदस्यांचा कालावधी समाप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनास सुकरता परिषदेचे सदस्य म्हणून उद्योग सह संचालक 
( अमरावती विभाग ) उद्योग संचालनालय पदसिद्ध अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग) यांची पदसिद्ध अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
अमरावती, अध्यक्ष, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था लि ., सातुरना, अमरावती, अध्यक्ष, एम.आय.डी.सी. औद्योगिक संघटना, अकोला आणि 
उद्योग उप संचालक ( अमरावती विभाग ) यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी आता, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६ ( २००६ चा २७ ) मधील कलम २० व २१ तसेच सूक्ष्म व लघु 
उपक्रम सुकरता परिषद नियम , २००७ मधील नियम ३ व ४ च्या तरतुदीतील अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे याखाली असलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करत आहे 
आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 


" 


( १ ) 


भाग चार - अ -२४ ९-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १७, २०१ ९ / भाद्र २६, शके १९ ४१ 


M 


उक्त अधिसूचनेच्या सध्याच्या अनुसूची ऐवजी पुढीलप्रमाणे अनुसूची दाखल करण्यात येईल 

अनुसूची 


१ 


पदसिद्ध अध्यक्ष 


उद्योग सह संचालक ( अमरावती विभाग), उद्योग संचालनालय 
पदसिद्ध अतिरिक्त विकास आयुक्त ( उद्योग ). 
क्षेत्रीय प्रबंधक , बँक ऑफ महाराष्ट्र , 

बँक ऑफ महाराष्ट्र , अमरावती 


२ 


सदस्य 


. 


३ 


अध्यक्ष, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था लि ., सातुरना, अमरावती 


सदस्य 


४ 


अध्यक्ष , एम.आय.डी.सी. औद्योगिक संघटना, अकोला 


सदस्य 


५ 


उद्योग उप संचालक ( अमरावती विभाग ) 


सदस्य सचिव 


या अधिसूचनेची प्रत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अभिनंदन मोरे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर १७, २०१९ / भाद्र २६, शके १ ९ ४१ 


3 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 17th September 2019 


NOTIFICATION 


MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT Act, 2006 . 


No. SSI- 2019 /C.R . 95 /Ind .- 7.- Whereas , vide the GovernmentNotification , Industries, Energy and 
Labour Department, No. SSI- 2016 /CR -53/Ind .- 7 , dated the 12th May , 2016 (hereinafter referred to as 

the said notification ") , theGovernment ofMaharashtra has established theMicro and Small Enterprises 
Facilitation Council for Amravati Revenue Division consisting of the Members as mentioned in the Schedule 
appended thereto ; 

And Whereas , the Government ofMaharashtra has , due to expiry of the term of the existing members , 
considers it expedient to appoint the Joint Director of Industries , Amravati Region , Directorate of Industries, 
holding the post of Additional Development Commissioner (Industries ) as an Ex -officio Chairperson , 
Divisional Manager, Bank of Maharashtra , Amravati, Chairman , Industrial Co -operative Institute Ltd., 
Saturana , Amravati, Chairman , MIDC Industrial Association , Akola and Deputy Director of Industries 
(Amravati Region ) as Members on the said Facilitation Council ; 


Now , Therefore , In exercise of the powers conferred by sections 20 and 21 of the Micro , Small and 
Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006 ) read with rules 3 and 4 of the Micro and Small 
Enterprises Facilitation Council Rules , 2007 and all other powers enabling it in thatbehalf, the Government 
ofMaharashtra hereby appoints the said members as mentioned in the Schedule appended hereto , for 
the period of three years and for that purpose , amends the said notification as follow , namely — 

For the existing Schedule appended to the said notification , the following Schedule shallbe substituted , 
namely — 


Schedule 


1 . 


Ex -officio Chairperson 


Joint Director of Industries, Amravati Region , 
Directorate of Industries , holding the post of 
Additional Development Commissioner (Industries) . 
Divisional Manager, Bank ofMaharashtra , Amravati. 
Chairman , Industrial Co -operative Institute Ltd., 
Saturana , Amravati. 


2 . 


Member 


3 . 


Member 


4 . 


Chairman , MIDC Industrial Association , Akola . 


Member 


5 . 


Deputy Director of Industries ( Amravati Region ) 


Member Secretary 


A copy of the order is available in Internet and can be accessed at the address www.maharashtra.gov.in/ 
Industry . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ABHINANDAN MORE , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


